भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
जालना जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४१००७१३२१४६०४२२ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. जिल्हाधिकारी, जालना, 
११. महानगरपालिका आयुक्‍त, जालना 
१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, 
१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर, 
१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, जालना, 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


झासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१ /अजाक, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. न वितरीत निधी 
कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
१ | वालसावंगी ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक : (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२ | ast ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या प ग 
: गिंतीचे चां ere) 0 .(90 
स्मशानभूमीस संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे 
३ | पारध बु. ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
ी ; (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
४ | धावडा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग "राजाच्या 
सांस्कृतिक 5 भिंतीचे : (9.00 0,90 
सांस्कृतिक सभागृहास संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे, 
५ | तडेगांव ता. भोकरदन जि. जालना येथील माता जाच्या वसतिमध्ये 
: क (9.00 0 ,(90 
सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
६ | कोठा जहागिर ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक : (9.00 0,90 
वसतीमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
७ | आन्वा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक ; (9.00 0.90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
८ | भायडी ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातग समाजाच्या 
‘ न (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
९ | भोकरदन विधानसभा (महाराष्ट्री सावंगी अ. ता. भोकरदन जि. 
जालना विधानातंग समाजाच्या वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे | ७.०० 0,190 
बांधकाम करणे. 
शि ० | भिवपूर ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
री 6 (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 
११ | ळेहा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 6 6 
सांस्कृतिक डू 00 ७,७9७ 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
१२ | इंब्राहिमपूर ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सिमेंट काँक्रिट रोडचे बांधकाम | ५.०० ०.५० 
करणे. 
१३ | वडोद तांगडा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
१४ | तांदूळवाडी ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. aad oe 
१५ | मुठाड ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. जिव्या ही 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


१६ | पेरजापूर ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक ; (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 
१७ | पळसखेडा AS ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग 
सांस्कृतिक : (9.00 0 (90 
समाजाच्या वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
१८ | कोपर्डा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
: . (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
१९ | लिंगेवाडी ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
: : (9.00 0 ,(90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२० alae ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक ी (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक - सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२१ | दानापूर ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक ; (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२२ | विझोरा ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या : ’ 
: 00 O,4O 
वसतिमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. | 
२३ | हिसोडा बु. ता. भोकरदन जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक : (9.00 0,90 
वसतिमध्ये ३ सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 
२४ | कोठारा जेनपूर ता. भोकरदन जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक ी (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२५ | कल्याणी ता. भोकरदन जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक s (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२६ | फत्तेपूर ता. भोकरदन जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक भं (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२७ | तळणी ता. भोकरदन जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या वसतिमध्ये 
सांस्कृतिक : (9.00 0,(90 
सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
२८ | कोसगांव ता. भोकरदन जि. जालना येथे दलित वसतिमध्ये 
. ५.०० ०.५० 
स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. 
२९ | गव्हाण संगमेश्वर ता. भोकरदन जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
डु ५.०० ०.५० 
वसतिमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. 
३० | वाजसावंगी ता. भोकरदन जि. जालना अंतर्गत सुंदरवाडी येथे 
मातंग समाजाच्या स्मशानभूमिमध्ये पेव्हरब्लॉकसह संक्षरक्षण | ७.०० ०.७० 
भिंतीचे बांधकाम करणे. 
३१ | आसई ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातग समाजाच्या 
५.०० ०.५० 
स्मशानभूमीमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. 
३२ | जाफ्राबाद जि. जालना येथील आण्णाभाऊ साठे चौकात हायमास्ट 
५.०० ०.५० 
लाईट बसविणे. 
३३ | माहोरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
‘ र (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 
३४ | वरखेडा विरो ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
सांस्कृतिक : (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


३५ | पापळ ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
aaa घ्ये सांस्कृतिक : स भागृहाचे 'धकाम करणे (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
३६ | OMS बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
. ५.०० ०.५० 
वसतिमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. 
३७ | शिराळा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील आण्णाभाऊ साठे यांच्या 
पुतळा परिसरात _ सुशोभिकरण ___ करणे _ (9.०० ०,(9० 
पुतळा परिसरात सुशोभिकरण करणे 
३८ | सावरगांव म्हस्के ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग 
समाजाच्या वसतिमध्ये र सांस्कृतिक F स्‌ भागृहाचे : धकाम करणे (9.०0 ०.७० 
समाजाच्या वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
३९ | निमखेडा बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम घ्ये सांस्कृतिक . स भागृहाचे 'धकाम करणे (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
४० | बेलोरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या व ‘ 
: १.०0 ०.५० 
वसमितध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे 
४१ | काळेगांव ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या : ' 
स्मज्ञान भूमीस स संर 2 भिंतीचे : धकाम करणे 00 0.40 
स्मशानभूमीस संरक्षण भिंतीचे बां करणे. 
४२ | Cyl ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या वि ग 
ह ह 00 0,9७0 
वसमितीमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
४३ | Fraser ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांरकृ ; स्‌ भागृहाचे ‘ बांधकाम करणे (9.०0 ०.७० 
वसतिमध्ये सांरकृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे 
४४ | गारखेडा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम घ्ये सांस्कृ : स भागृहाचे 'धकाम करणे (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
४५ | सातेफळ ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसमित' घ्ये सांस्कृ : स भागृहाचे धकाम करणे (9.00 0,90 
वसमितध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
४६ | जवखेडा ठेग ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृतिक ‘ स भागृहाचे : धकाम करणे (9.०० ०.७० 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
४७ | जानेफळ पंडित ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथीळ मातंग 
समाजाच्या वसतिमध्ये : सांस्कृतिक : स भागृहाचे : धकाम करणे (9.00 ०.७० 
समाजाच्या वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
४८ । वरुड बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
साहाने भूमीस ay eeror तो ववकात Bet 4,00 ०.५० 
स्मशानभूमीस संरक्षण भिंतीचे बां करणे. 
४९ | डोणगांव ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृ ‘ स भागृहाचे : धकाम करणे (9.00 ०.७० 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
yo | दहिगांव ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजच्या 
aaa घ्ये सांस्कृ 2 स भागृहाचे 'धकाम करणे (9.00 0 ,(90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
५१ ब्रम्हपूरी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृ ‘ स भागृहाचे 'धकाम करणे (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे 
42 | देऊळझरी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. कण ०३० 
५३ | आंबेगांव ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या i ; 
वसति' _ ध्ये स्मजञानडशेडये 7 धकाम करणे mere) 0.4YO 
वसतिध्ये स्मशानशेडचे बां करणे. 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


५४ | भारज बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम घ्ये सांस्कृ j स भागृहाचे बांधकाम करणे (७.०० 0 (90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
५५ | गोधनखेडा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसमित' ध्ये सांस्कृतिक ; स भागृहाचे . धकाम करणे (9,00 0 ,(90 
वसमितध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
५६ | पापळ ता. जाफ्राबाद जि. जालना ate दलित वसतिमध्ये 
सांस्कृतिक : स भागृहाचे . धकाम करणे (9,00 0 ,(90 
सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
yo | वरुड खा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथील मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृ र स भागृहाचे ; धकाम करणे (9.00 0 (90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
५८ | तपोवन गोधन ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या 
वसतिम' वि ध्ये स्मशानशेडचे र धकाम करणे (9,00 0 ,(90 
वसतिमध्ये स्मशानठोडचे बां करणे. 
५९ | नांदखेडा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिम घ्ये सांस्कृ F स भागृहाचे रि धकाम करणे (9.00 0 (90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
60] कांचनेरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 6 र 
ी .90 0 \9O 
वसतिमध्ये सास्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
६१ | ]|ोिराळा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या ढु : 
ह .090 0,५७० 
वसतिमध्ये स्मशानठोडचे बांधकाम करणे. : : 
६२ | निमखेडा बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या 
; ५.०० ०.५० 
वसतिमध्ये STASI बांधकाम करणे. 
६३ | सिपोरा अंभोरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिम घ्ये सांस्कृतिक ‘ स भागृहाचे री धकाम करणे (9.00 0 (90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
६४ | विरखेडा भाळकी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग 
: ५.०० ०.५० 
समाजासाच्या वसतिमध्ये स्मशानठोडचे बांधकाम करणे. 
६५ | भातोडी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृतिक . स भागृहाचे : धकाम करणे (१.०० 0 ,(90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे. 
६६ | नळविहिरा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
: ५.०० ०.५० 
वसतिमध्ये स्मशानठोडचे बांधकाम करणे. 
६७ | सावरगांव म्हस्के ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृतिक र स भागृहाचे र धकाम करणे (9,00 0 ,(90 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बां करणे 
६८ | काळेगांव ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या : र 
ere) ०.६० 
वसतिमध्ये २ हायमास्ट लाईट बसविणे. 
६९ | कुंभारझरी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या 
‘ ५.०० ०.५० 
वसतिमध्ये स्मशानठोडचे बांधकाम करणे. 
७० | हिवराबळी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिम ध्ये सांस्कृ रि स भागृहाचे र धकाम करणे (9.00 0 (90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बां करणे. 
७१ | टाकळी मर्केड ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
सिमेंट aie Fi षु षु 
वसतिमध्ये सिमेंट कॉंक्रिट रोडचे बांधकाम करणे. तक्र oe 
७२ | बोरखेडी गायकी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
वसतिमध्ये सिमेंट कॉक्रिट रोडचे बांधकाम करणे. ७.०० eee 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र. ५६१/अजाक 


७३ | बोरगाव बु. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या 
: ; (9.00 0,90 
वसतिमध्ये सांस्कृ तिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
। ७४ | वडाळा ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या| _ : 
वसतिमध्ये सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. सि भं 
७५ | म्हसरुळ ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या 
वसतिमध्ये स्मशानशेडचे बांधकाम करणे. — a 
७६ सिंधी ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजाच्या वसतिमध्ये णा ae 
सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 
७७ | भायरज ब. ता. जाफ्राबाद जि. जालना येथे मातंग समाजासाच्या 
स्मशानभूमिकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम | ७.०० ०.७० 
करणे. 
एकुण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 
(वर्षा देशमुख ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


